जिल्हा न्यायालय, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.५०/कार्यासन-११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १८ सप्टेंबर, २०१९. 


पहा: १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१,वित्तीय सुधारणा,दि.१०.९.२००१. 
२. शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०२१९/४४६/प्र.क्र.५०/कार्यासन ११,दि.०७.०३.२०१९. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.दि.११.०९.२०१९. 
४. जिल्हा न्यायालय, ठाणे यांचे पत्र No.Estt.(con)/9009Z/2098, fF.o¥ 08.2098. 


शासन निर्णय : 


जिल्हा न्यायालय, ठाणे या आस्थापनेवरील १५६ अस्थायी पदांना संदर्भ क्र.२ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि. ०१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


२. जिल्हान्यायालय, ठाणे या आस्थापनेवरील पुढील TEMA नमूद HIST १५६ अस्थायी 
पदे दि.०१.१०.२०१९ ते दि. २९.०२.२०२० पर्यंतच्या कालावधीत पुढे चाळू ठेवण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम पदांची संख्या 
शिक. अशा अधीक्षक २ 
२ सहायक अधीक्षक ९ 
लघुलेखक (उ.श्रेणी) i- = क =< 
लघुलेखक (नि.श्रेणी) a कक 
षु वरिष्ठ लिपीक २३ 
कनिष्ठ लिपीक ६६ 
मुख्य बेलिफ 3 
बेलिफ १५ 
९ हवालदार शाक 
a तैल | शिपाई १६ 
1११ १ पहारेकरी ४ 
१२ वाहन चालक २ 
१३ इंग्रजी लेखनिक a 
१४ पुस्तक बांधणीकार शिका 
१४ सफाईंगार i a 
एकूण पदे १५६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०२१९/प्र.क्र.५०/कार्यासन-११ 


३. यासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.जे-१,२०१४,न्यायदान,दिवाणी व सत्र न्यायालये, (०२) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (०२)(०१) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (अनिवार्य[(२०१४ ०१७२) ०१, 
वेतन या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन fue वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक uch 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.११.०९.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥१/99॥9.90०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९१८१७४५३६५०१२ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Santosh Sampatti याणा” 


5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579cbed: f30f215ceda0 


96e4e407797, 


1 serialN -Ocb1b0de02001 Scf6d1f80057927 1f4816460b1802c2ae24 
ava g | re 7dd6dd6f47462cd3, cn=Santosh Sampatti Navagire 


Date: 2019.09.18 17:51:51 +05'30' 


(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी 
प्रत:- 


१) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, ठाणे. 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


) 
) 
) 
) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


CC ww 


o~ 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 
वित्त विभाग, व्यय-५/ आ.पु.क.कक्ष /अर्थसंकल्प ११,मंत्रालय, मुंबई. 
विधि व न्याय विभाग, कार्या-२०/कार्या-२३,मंत्रालय, मुंबई. 


निवडनस्ती (कार्यासन ११ 


xn 


S 


G 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


